महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः असप्र-१०१४/प्र.क्र. १२७/१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ एप्रिळ, २०१८ 


संदर्भ - सामान्य प्रशासन विभाग, शा.आ.क्र.असप्र-१०१४/प्र.क्र.१२७/१४, दि.०४.०२.२०१६ 


आदेश 
श्री.प्र.पां.लुबाळ, अवर सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, यांची या विभागाच्या 
संदर्भाधीन आदेशान्वये राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील अवर सचिव (शिक्षण) गट-अ 
या पदावर २ वर्षाच्या कालावधीकरिता प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर मुदत 
दि.२८.०२.२०१८ रोजी संपुष्टात आली आहे. 
२. आता या आदेशान्वये श्री.प्र.पां.लुबाळ, अवर सचिव यांच्या राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील अवर सचिव (शिक्षण) गट-अ या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.०१.०३.२०१८ पासून पुढे 
१ वर्ष म्हणजेच दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर कालावधी संपल्यानंतर 
श्री.लुबाळ, अवर सचिव यांना मंत्रालयातील अवर सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 
2: सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४०३१५००१४०१०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Gajanan ०७0000 eee 
Bhimrao Gurav sess 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
९! he 


'77d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e36 
Bhimrao Gurav 


प्रत, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई ४०० ०३५. 
२) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
३) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
४) अ.मु.स. (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५) FAA मु.रा.शि.अ. सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सा.न्या.व वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७) सह/उपसचिव कार्या.२०-अ, सा.प्र.विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) सह/उप सचिव (आस्थापना) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९) श्री. प्र.पां.लुबाळ, अ.स., मा.राज्यपालांचे सचिव कार्यालय, राजभवन, मलबार हिल, 
मुंबई ४०० ०३५. 
१०) निवड नस्ती 


